बाष्पके संचालनालयातील उपसंचालक 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक 
बदली बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन ASAT क्र. बाष्पके-०५१९/प्र.क्र.८६/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-३१ मे, २०१९. 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणिशासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५. 
२) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०३१४/प्र.क्र.१०/कामगार-१ दि.२८/०४/२०१४. 
३) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१२१४/प्र.क्र.७४/कामगार-१ दि.०५/०२/२०१५. 


SST: 
बाष्पके संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील खालील उप संचालक (गट-अ) यांची प्रशासकीय 
कारणास्तव पुढीलप्रमाणे बदली करण्यात येत आहे- 
अ.क्र | उपसंचालकाचे नाव | कार्यरत ठिकाण बदली नंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
२ ३ 
श्री. सं.स.कुंभार अहमदनगर पुणे 


a 


2:25 आळे आ हाडी 


श्री. स. ना. चिवटे, सह संचालक ,कोल्हापूर व श्री. म.रा. देशमुख, उप संचालक यांना प्रशासकीय 
कारणास्तव त्यांना सध्याच्या अनुक्रमे कोल्हापूर व मुंबई येथील कार्यालयात एक वर्षाच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे- 


2; सदर Bea "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५" मधील कलम ४ व कलम ५ मधील तरतूदीन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


3. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६१०१४४०१६२०१० असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Meghashyar 


Meghashyam 
Nawar 


22603 


(मेघःऱ्याम नवार) 
कक्ष अधिकारी 
प्रति, 
संचालक, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल,वांद्रे (पूर्वी, मुंबई. 


शासन आदेठा देशा क्रमांकः बाष्पके-०५ १९/प्र.क्र.८६/कामगार-१ 
प्रत माहिती व आवश्‍यक त्या कार्यवाहीस्तव- 


महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर/मुंबई/सोलापूर/कोल्हापूर/पुणे. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

सबंधित उपसंचालक, (ट्वारा:- CASH, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला 
संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ५१). 

५. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

८ 

र 


Cc WwW AD -5 


. उप सचिव (कामगार-१) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
. निवडनस्ती (कामगार -9). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


